प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांना 
“प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख” 
म्हणून घोषित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था- ४०१८/प्र.क्र.२२७/का-१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आस्था १०८९/प्र.क्र.9९९/का-१५ दि.१५ जानेवारी, १९९२ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः आस्था १०९२/प्र.क्र.२०२/का-१५ दि.१५ नोव्हेंबर, १९९२३ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७ एप्रिळ, २०१५ 


शासन निर्णय:- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील २९ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प यांना या शासन निर्णयाद्वारे “प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर अधिकार 
फक्त वित्तीय बाबी पुरतेच मर्यादित राहतील. 

सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२ 
दि.१७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका १९७८, भाग - पहिला, उप विभाग - एक मुंबई वित्तीय 
नियम १९५९ नियम -२ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकाराला अनुसरुन काढण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३०१२०२३२९०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Govind 
Mahadeo Mainkar 
Date: 2018.10.30 12:08:47 +05'30' 


(गोविंद माईणकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
2) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था- ४०१८ /प्र.क्र. २२७/का-१५ 


५) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

७ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

८) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ,पुणे 

९) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 

qo) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१५) संचालक, लेखापरीक्षा, ऑफिस ऑफ दि डायरेक्टर, ऑडिट सायंटिफिक अन्ड कमठियल डिपार्टमेंट,१०१ , 
महर्षि कर्वे रोड, मुंबई.०२० ४००- 

१६) वित्त विभाग (विनियम -१४), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१७) सर्व सहसचिव /उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


